जलयुक्त शिवार अभियान २.०, लेखाशिर्ष 
४४०२ २७८१ खालील निधी वितरीत 
करणेबाबत. निधी वितरण आदेश क्र.१ 
महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ- २०२४/प्र.क्र.८१/जल-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, मृद व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: जशिअ-२०२२/ 
प्रक्र३०२/जल-७, दि.०३/०१/२०२३ 
२. मृद व जलसंधारण विभाग पत्र क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७१/जल-७, 
दि.१८/०७/२०२४ 
३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दिनांक ०१/०४/२०२४ 
४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दिनांक २५/७/२०२४ 
प्रस्तावना: - 


शासन निर्णय ०३ जानेवारी, २०२३ अन्वये जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० सुरू करण्यात 
आले आहे. जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० करिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी 
रु.६५०००.०० लक्ष निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर योजनेंतर्गत जिल्हयाच्या 
प्रस्तावित कामांच्या किंमतीस अनुसरून सन २०२४-२५ साठी जिल्हानिहाय उपलब्ध होणाऱ्या 
प्रस्तावित तरतूदी / निधी बाबत वाचा येथील क्र.२ च्या शासन पत्रान्वये सर्व जिल्हाधिकारी यांना 
कळविण्यात आले आहे. जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० अंतर्गत पूर्ण झालेल्या / सुरु असलेल्या 
कामांची देयके अदा करण्याकरिता रु.५२००.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


जलयुक्त शिवार अभियान २.० लेखाशिर्ष मागणी क्रमांक झेडएच-५, (०२) जलयुक्‍त शिवार 
(०२) (09) जलयुक्‍त शिवार अभियान (कार्यक्रम) ५३, मोठी बांधकामे, (४४०२ २७८१ ) या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षाकरिता रु.६५०००.०० लक्ष निधीची तरतूद 
अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. 


२. अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीमधून सद्यस्थितील बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या 
निधीपैकी रु.५२००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये बावन्न कोटी फक्त) निधीचे जिल्हानिहाय वितरण सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रामधील स्तंभ क्र.४ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ- २०२४/प्र.क्र.८१/जल-७ 


३. सदर निधी आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत सर्व जिल्हा 
जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, यांना वितरीत करण्यात येत आहे. आयुक्त, मृद 
व जलसंधारण यांनी सदरहू निधी तात्काळ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करावा. 


वितरीत करण्यात येत असलेला निधी खालील अटींच्या अधीन राहून खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात 


येत आहे. 

३.१ वितरीत करण्यात येत असलेला निधी जलयुक्‍त शिवार अभियान २.० अंतर्गत 
निवडलेल्या गावातील पूर्ण झालेल्या कामांसाठीच खर्च करण्यात यावा. 

३.२ सदरहू निधी हा केवळ अभिसरणाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होत नसलेल्या 
कामांवरच खर्च करावा. 

३.३ उपलब्ध करून देण्यात येत असलेला निधी आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, 
छत्रपती संभाजीनगर यांनी संबंधित जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांना सत्वर 
उपलब्ध करुन द्यावा. 

३.४ ज्या जिल्ह्यांनी, उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च न केल्यास, त्या 
जिल्हयांना वितरीत केलेला निधी शासन स्तरावर परत घेऊन ज्या जिल्ह्यांचा खर्च 
झाला आहे व अतिरिक्‍त मागणी असल्यास, अऱ्या जिल्हयांना वितरीत करण्यात 
येईल. 

३.५ आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका नियम क्र. १५७ अन्वये खर्च ताळमेळाची जबाबदारी पार पाडण्याच्या 
दृष्टीने आव्यक उपाय योजना कराव्यात. 

३.६ उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीमधून झालेल्या खर्चाचे विवरणपत्र आयुक्‍त, 
मृद व जलसंधारण यांनी शासनास सादर करावे. 

३.६ सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, यांनी जिल्हास्तरीय 
समितीच्या मान्यतेने संबंधित विभागांना निधी वितरीत करावा. 

३.७ उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी शासन निर्णय दिनांक ०३ जानेवारी, २०२३ 


मधील तरतुदीचे पाळन करुन खर्च करण्यात यावा. 


४. सदर निधी मागणी क्रमांक झेडएच-५, (02) जलयुक्‍त शिवार (०२) (०१) जलयुक्‍त शिवार 
अभियान (कार्यक्रम) ५३, मोठी बांधकामे, (४४०२ २७८१) या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२४-२५ 
करिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका परिच्छेद १४२ नुसार विभागास प्रदान 
केलेल्या प्राधिकारानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२१०/१४३४, 
दि.१५/७/२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५४९/२०२४/व्यय-१५, 
दि.३०/८/२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत असून शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१/०४/२०२४ व क्र. अर्थसं- 
२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५/०७/२०२४ व त्यानुषंगिक इतर शासन परिपत्रक व शासन निर्णय 
यामधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ- २०२४/प्र.क्र.८१/जल-७ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१८०६०३५९२६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEVENDRA PANDIT 
BHAMARE 
Date: 2024.09.27 18:07:50 +05'30' 


(देवेंद्र भामरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, विधान सभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद व विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
७. सर्व मा.विधान परिषद / विधान सभा सदस्य, विधान भवन, मुंबई. 
८. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय. 
१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य १ व २, मुंबई व नागपूर. 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ व २, मुंबई व नागपूर. 
१२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१४. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर. 
. सर्व विभागीय आयुक्त, 
१६. संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे 
१७. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे 
१८.सर्व जिल्हाधिकारी, 
१९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
२०. सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
२१. विभागीय कृषि सहसंचालक, सर्व 
२२. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
२३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
२४. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
२५. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी (जि.प.ल.पा.), सर्व 
२६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२७. निवडनस्ती जल-७ 


-O 
= 
es 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ- २०२४/प्र.क्र.८१/जल-७ 


शासन निर्णय क्र. जशिअ- २०२४/प्र.क्र.८१/जल-७, दि. २७/०९/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र जिल्हा दि.१८/०७/२०२४ च्या पत्रान्वये स्तंभ 3 पैकी वितरीत निधी 
प्रस्तावित केळेली जिल्हानिहाय (रु.ळाखांत) 
तरतूद 
(रु.लाखांत) 
1 १_| २ ३ ४ 

१. ठाणे १७३२.६१ १५०.१६ 
२ | रायगड ४५८.४७ ३९.७३ 
३ | रत्नागिरी ३५६४.८ ३०८.९५ 
४ | Uae १८४६.६ १६०.०४ 
५ सिंधुदुर्ग १५२०.७३ १३१.८० 
६ ।पुणे ८९४.६४ ७७.५४ 
७ । कोल्हापूर ४८८.१७ ४२.३१ 
८ | सांगली ९०४.९२ ७८.४३ 
९ । सातारा ८२२.१४ ७१.२५ 
।१० | सोलापूर १७४७ १५१.४१ 
११ । नाशिक ४२२.१६ ३६.५९ 
१२ । अहमदनगर १३६०.५५ ११७.९१ 
१३ | जळगाव ९२३.१९ ८०.०१ 
१४ | धुळे ७४२.४२ ६४.३४ 
१५ | नंदुरबार २९८७.५८ २५८.९२ 
१६ । अमरावती ४५१४.३५ ३९१.२४ 
१७ । अकोला ३६०५.५ ३१२.४८ 
१८ | बुलढाणा १७१५.६९ १४८.६९ 
१९ | यवतमाळ १३५६.९८ ११७.६० 
२० ।वाशिम २९६३.४२ २५६.८३ 
२१ | छत्रपती 

संभाजीनगर ही शा 
२२ | बीड १४१४.२५ १२२.५७ 
२३ | हिंगोली २२२३.९४ १९२.७४ 
२४ धाराशिव २४३९.१७ २११.३९ 
२५ । जालना १७०५.३८ १४७.८० 
२६ । लातूर २१८७.११ १८९.५५ 
२७ | नांदेड २१४५.७७ १८५.९७ 
२८ | परभणी १८६७.२ १६१.८२ 
२९ | नागपूर १५४६.२८ १३४.०१ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जशिअ- २०२४/प्र.क्र.८१/जल-७ 


३० । भंडारा ६१७.४२ ५३.५१ 
३१ | चंद्रपूर ८२१.८९ ७१.२३ 
३२ | गडचिरोली १३०३.१२ ११२.९४ 
३३ | गोंदिया १८४२.८७ १५९ .७२ 
३४ वर्धा ३४१४.१२ २९५.८९ 
एकूण ६००००.०० ५२००.०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


